राज्यातील विविध राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयांना 
शिबीरे व प्रशिक्षण यांच्या आयोजनासाठी 
आलेल्या रू. २.०० लक्ष पेक्षा अधिक रकमेच्या 
खर्चास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- राछासे-२६२२/प्र.क्र. २५/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२२. 
वाचा :- 


१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचाळनालय, पुणे यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.एनसीसी 
/शिबीरेप्र/२०२१-२०/(१)/का-५/११८१, दि. १४/०३/२०२२ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय, क्र.राछासे २६२२/प्र.क्र.११/क्रीयुसे-३, 
दि. २३/०३/२०२२ 
प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या कार्यालयांना (२२०४ ००१६) या लेखाशिर्षाखाळील विविध उद्दीष्टांखाली 
सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत १००% तरतुद वितरीत करण्यास संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील शासन निर्णय, 
दि.२३.०३.२०२२ अन्वये मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या (१) ३६ महाराष्ट्र बटालियन, एन.सी.सी, 
पुणे व (२) महाराष्ट्र मुलींचे बटालियन या कार्यालयांच्या राज्य aA अदा करावयाच्या तीन देयकांच्या 
एकूण रू. ८,९३,०२३/- च्या खर्चास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधिन क्र. १ येथील दि. १४.०३.२०२२ 
अन्वये शासनास सादर केला आहे. सदर खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि. १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील अ.क्र. 
१ नियम २ व ७ अन्वये आकस्मिक खर्चासासाठी विभाग प्रमुखांना त्यांचे नियंत्रणाखालील कार्यालयास रू. 
२.०० लक्षपर्यंत व प्रशासनिक विभागास स्वत:च्या कार्यालयासाठी रू. ५.०० लक्ष पर्यंत मंजूरी देण्याचे 
अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयांना शिबीरे व 
प्रशिक्षण यांच्या आयोजनासाठी राज्य शासनाच्या हिळछ्याच्या रकमेतून करण्यात आलेल्या, ३६ महाराष्ट्र 
बटालियन, एन.सी.सी, पुणे कार्यालयाच्या (एक) रू. ३,१४,३०७/- (शिबीर कालावधी दि.०६ ते १२ फेब्रुवारी, 
२०२२) आणि (दोन) रू. ३,६७,४९८/- (शिबीर कालावधी दि. ०९ ते १५ फेब्रुवारी, २०२२) च्या खर्चास तसेच 


२ महाराष्ट्र मुलींचे बटालियन, एन.सी.सी, पुणे या कार्यालयासाठी रू. २,११,२१८/- (शिबीर कालावधी 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र. २५/क्रीयुसे-३, 


दि. ०५ ते ११ जानेवारी, २०२२) च्या खर्चास याप्रमाणे एकूण रू. ८,९३,०२३/- च्या देयकाच्या खर्चास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त लेखाशिर्षांतर्गत सदर उद्दीष्टाखाली सन २०२१-२२ मध्ये वितरीत करण्यांत आलेल्या 
तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही या अटीच्या अधीन राहून, सदर मान्यता देण्यात येत आहे. याकरीता 
संबंधित समादेशक अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संबंधित कार्यालयाचे गट प्रमुख, 
गटमुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना यांना नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३९४/२०२२/व्यय-५, 
दि. २५.०३.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३३०१७०१०७५८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Swati Madhuk: 


॥ 
1 DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
Wall a h (॥1९0॥. postetcode=100032, st=maharash 


2.5.4.20=82e 1 d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c07e970 


Ofe62cba2439a81 b4be 


Nanal a 
(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 


) 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 

) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 

) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


Mm SF 0०८ WwW A 


मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 


महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


७9 


wen 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


~~ YS > 5-- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र. २५/क्रीयुसे-३, 


qx) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१५) विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई 

१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७) राष्ट्रीय छात्र सेना, गट मुख्यालय, मुंबई 

१८) अवर सचिव (अर्थसंकल्प) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९) वित्त विभाग-व्यय-५, अर्थसंकल्प-८ व नियोजन विभाग-का.१४७१, मंत्रालय, मुंबई 
२०) निवड नस्ती, क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


